सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणे व राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी रु.३.५० कोटी 
निधी वितरीत करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. STS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ११मे, २०२२. 
संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र ४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२. 
२. संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/सं.प्र./ई-गव्हर्नन्स/ 
३४५१-२७८२/१६१३९/२०२२, दिनांक २१/०५/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्‍ताळय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयद्ृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्तालय मार्फत ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधी कृषि विभाग (मंत्रालय स्तर) , कृषि आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयांना संगणक खरेदी, माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम, विभागाकरिता माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली निर्मिती, 
विकसन , देखभाल याकरिता उपयोगात आणला जातो. सदर योजनेंतर्गत राज्य शासनातर्फे दरवर्षी 
ठराविक रक्कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झालेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना आवश्‍यकतेनुसार विभागून वितरीत करण्यात येते. 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर 
योजनेसाठी (३४५१ २७८२) एकूण रुपये २५ कोटी अर्थसंकल्पित केले असून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ 
येथील परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ च्या अनिवार्य व कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० 
टक्के म्हणजेच रु. १५ कोटी निधी प्रथम नऊमाहीकरिता राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमासाठी विभागास 
उपलब्ध करुन दिला आहे. 


सबब, सन २०२२-२३ मध्ये विभागास वितरीत रु.१५ कोटी रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 
राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची तसेच ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता प्रथम टप्प्यात 
रु.३.५० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे व कृषि आयुक्‍तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना 
राबविण्यात येत असून सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये रु. १५ कोटी रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः STS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 


२. सन २०२२-२३ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमळबजावणी करण्याकरिता प्रथम 


टप्प्यात रु. 3.40 


कोटी (रुपये तीन कोटी पन्नास लाख फक्त) निधी कृषि विभाग (खुद्द), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय व 
कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पुढील बाबींसाठी खर्च करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कार्यलय व बाब वितरीत निधी | 
अ. | मंत्रालय स्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) 
१. | कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) करिता संगणक खरेदी करण्यासाठी ३९.७७ 
ब | आयुक्तालय स्तर 
महाआयटी, मुंबई व MRSAC, नागपूर यांना आगाऊ सेवाशुल्क अदा करणे. २४५.२३ 
२. | हार्डवेअर खरेदी - (डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्व्हर, UPS व बॅटरी, टॅबलेट, मोबाईल, ६०.०० 
स्कॅनर, इन्व्हर्टर, Laptop, Precision cooling system, Cable, Printer 
Cartage / Tonner refilling d TAM खरेदी, printers Wea, दुरूस्ती व नव्याने 
खरेदी, Pen drive, Hard disk, Biometrics Machines खरेदी / दुरूस्ती / 
AMC इ.) 
३. | कनेक्टिव्हिटी - आयुक्तालय स्तरावरील नेटवर्कींग, कनेक्टिव्हिटी आगाऊ ५.०० 
देयके, ब्रॉड बॅण्ड सेवा देणेसाठी wi-fi Router बाबत देयके, Firewall खरेदी, 
समांतर लिज्ड लाईन सुविधा खरेदी, MS Team परवाना खरेदी / नूतनीकरण व 
तद्‌अनुषंगिक साहित्य खरेदी. 
एकूण 390.23 
एकूण (अ--ब) ३५०.०० 


. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. ३.५० कोटी (रुपये तीन कोटी 


पन्नास लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ 


करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 
“मागणी क्र.डी-७ 
३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०२) योजना 
(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (3849 २७८२), १७ संगणक खर्च 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. १५ कोटी निधीपैकी रु. ३९ 


,७७,१५०/- निधी 


कोषागारातून मंत्रालय स्तरावर आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे आणि उर्वरित 
रु.३,१०,२२,८५०/- निधीचे आयुक्त (कृषि) कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Cc 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः STS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 


आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दि.०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे . सन २०२२-२३ करिता “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” या योजनेस अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध 
झाल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१११६५३००३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRIKANT C : 
ANDGE 


by SHRIKANT C ANDGE 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF DEPT., 


९९03 
५69806६098, 
(048F20D7CE74CFFD3A9SF2AC3C192E 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 

) मा.मंत्री (कृषि). मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

महाळलेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई, 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई, 
निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ , 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


See aoe TSU aC‘ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


